“परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक/ सहाय्यक 
adr आयुक्त, बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी), राज्य पोलीस सेवा, गट-अ” 
या पदावर नियुक्ती 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१४१२/प्र.क्र.३०६/पोल-१अ 
जागतिक व्यापार केंद्र, ३० मजला, सेन्टर-१, कफ परेड, 
मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: २९ एप्रिल, २०१३. 


वाचा :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक ९८६ (७/७९७/आठ, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०१२. 
शासन निर्णय:- 

“पोलीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी), राज्य पोलीस 


सेवा, (गट-आअ)” या संवर्गातील पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या, खालील ६ 


उमेदवारांची परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त, बिनतारी Wear 


(अभियांत्रिकी) या पदावर परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार स्थानापन्न नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. उमेदवाराचे नांव वर्गवारी आयोगाने नियुक्तीसाठी शिफारस 
केलेला प्रवर्ग 
१ | श्री. आशिष evar जोशी अराखीव अराखीव असलेल्या पदासाठी 
2 श्री. गजानन सोमनाथ ]ोलार अराखीव अराखीव असलेल्या पदासाठी 
3 श्री. संदिप डालू लोढे अ.जा. अ.जा.(अनुशेष) वर्गवारीसाठी राखीव 
असलेल्या पदासाठी 
४ | श्रीमती रःमी रावसाहेब देशमुख | अराखीव (महिला) अराखीव (महिला) वर्गवारीसाठी 
राखीव असलेल्या पदासाठी 
५ | श्री. जयंत राजाराम कोळवते अ.ज. अ.ज.(अनुरीष) वर्गवारीसाठी राखीव 
असलेल्या पदासाठी 
६ | st. विवेक परशराम पवार वि.जा.(अ) वि.जा.(अ)(अनुठोष) वर्गवारीसाठी 
राखीव असलेल्या पदासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१४१२/प्र.क्र.३०६/पोल-१अ 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्ती खालील नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 


१) उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या तारखेपासून, दोन 


वर्ष असेल. सदर पदावर रुजू होण्याची तारीख त्यांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


२) अपर पोलीस महासंचालक व संचाळक, पोळीस बिनतारी संदेश, पुणे यांनी विहित केलेला 


अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण उमेदवारांना पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 


३) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये वेतन बॅण्ड रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु.५४०० 


या वेतनश्रेणीत नियमानुसार अनुज्ञेय वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 


पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल. त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या 


पूर्ण केल्यावर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक 


१२.४.१९७२ मधील तरतुदीनुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय 


राहतील. 


४) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ 


नुसार विहित केलेली "परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 


५) उमेदवारांना सदर पदावर रूजू होण्यासाठी कराव्या लागणा-या प्रवासासाठी, प्रवासभत्ता 


मिळणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१४१२/प्र.क्र.३०६/पोल-१अ 


६) उमेदवारांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार वाढविळेला 


परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर, त्यांची पोळीस उपअधीक्षक / सहायक 


पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या संवर्गात नेमणूक केली जाईल. 


७ उमेदवार जर दोन वर्षाच्या परिविक्षा काळावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा 


कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु shes नाहीत आणि / किंवा विहित विभागीय परिक्षा / 
चाचण्या उत्तीर्ण झाळे नाहीत किंवा गैर वर्तणूकीबद्दळ दोषी आढळले किंवा पोलीस सेवेस अभियोग्य 


नसल्याचे आढळळे तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


८) उमेदवारांना नियमाप्रमाणे विहित मराठी व हिंदी भाषा परिक्षा तसेच विहित विभागीय परिक्षा 


उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


९) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 


१९ मार्च,२००३ च्या तरतुदीनुसार उमेदवारांनी संगणक हाताळणे/वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त 


प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य 


राहील. 


qo) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्यसेवा 


अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 


३. उपरोक्त उमेदवारांना नियुक्तीच्या पदावर प्रशिक्षणासाठी तात्काळ रुजू करुन 


घेण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही 


त्वरित करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१४१२/प्र.क्र.३०६/पोल-१अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०४२९१४३९१०२१२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. . Digitally signed by Pradip Motiram Balkavde 
P d M t DN: CN = Pradip Motiram Balkavde, C = IN, 
ra | p 0 | (चै m S = MAHARASHTRA, O = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = HOME 


Balkavde Date 20130890 पश 40890 
(W. Al. बलकवडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रतिलिपी, 


१. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, पुणे. 

३. संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 

४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 

६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडियाची मुख्य इमारत, ३ रा मजला, महात्मा 
गांधी मार्ग,मुंबई-४०० ००१. (पत्राने) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / नाशिक. 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती-पोल-१अ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१४१२/प्र.क्र.३०६/पोल-१अ 


१३. संबंधित उमेदवार:- 

१) श्री. आशिष हरीश जोशी, फ्लॅट नं.४०३, रिध्दी-सिध्दी रिजेन्सी, प्लॉट-१११, Waex- 
२२,कामोठे, नवी मुंबई-४१०२०१. 

२) श्री. गजानन सोमनाथ Bor, “स्वामीराज” प्लॉट नं.३१-अ, मातोश्री कॉलनी, 
खोडेनगर,अझोका झाळेमागे, अशोका मार्ग, नाशिक, ता. जि. नाशिक. 

3) श्री. संदिप डालू लोंढे, कृष्ण कमाल, प्लॉट 4.93, सिध्दीविनायक कॉलनी, सावेडी, 

8) अहमदनगर-४१४ ००३. 

५) श्रीमती रइमी रावसाहेब देशमुख, बी-१, वैजयंती अपार्टमेंट, कदम प्लाझा, भारती 
हॉस्पिटलसमोर, 

६) कात्रज, पुणे-४६. 

(9) श्री. जयंत राजाराम कोळवते, किरणनगर-१, गल्ली नं.३, अमरावती-४४४ ६०६. 

८) श्री. विवेक परशराम पवार, व्दारा-पी. आर. पवार, मु. पो. बिबी, ता. लोणारे, जि. बुलढाणा- 
४४२३ YOR. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


